ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) पदाची दि. ०१/०१/२०२० 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०२०/प्र.क्र.१०५/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा: १ शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- १०७६/बारा, दि. २१/०६/१९८२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१/१०/२०११. 
३) शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५, 
दि. १८/०१/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. 3 येथील 
शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. दि. ०१/०१/२०१८ ते दि. ०१/०१/२०२० या कालावधीत अधीक्षक अभियंता या पदावर नियमित पदोन्नती 
सरळसेवा व अन्य विहित मार्गाने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार दि. ०१/०१/२०२० पर्यंतची ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे अंतिम स्वरुपात 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. तथापि, यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ५४३३/२०१७ मध्ये अद्याप निर्णय 
झालेला नाही. तेव्हा सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची ही सदर याचिकेतील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००८०७१४०७५१७११० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Prashant 
Pundlik Badgeri = 
(प्रशांत पुं. बडगेरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 
मार्ग, चेंबूर (Td), मुबई- Yoo ०७१. 
२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०२०/प्र.क्र.१०५/ऊर्जा-५ 


3) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व, मुबई- Yoo ०७१ यांच्यामार्फत अग्रेषित. (संबंधित 
अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५) उप सचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

६) कार्यासन (ऊर्जा-५) (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०२०/प्र.क्र.१०५/ऊर्जा-५ 


परिशिष्ट 


झासन परिपत्रक ज्येष्ठता: २०२०/प्र.क्र. १०५/ऊर्जा-५, दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२० चे सहपत्र 


विद्युत निरीक्षणालयामधील अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | एकत्रित | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) जात जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
यादी |। क्रमांक प्रवर्ग मार्ग ज्येष्ठता मानीव | दिनांक 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
mal ? 3 ह y 6 ७ टॅ ९ Le || शिक्का 92 
१, २ १ डी. जे. खोंडे अ. जा. | ११/०८/१९६८  । २२/०२/२०११ सरळसेवेने | २२/०२/२०११ ३१/०८/२०२६ | एम. ई (इलेक्ट्रीकल पावर 
सिस्टिम) 
२. ३ २ सु. रा. बागडे अ. जा. | ०८/०५/१९६१ ०४/०८/२०११ । पदोन्नतीने | ०४/०८/२०११ ३१/०५/२०१९ । बी. ई (वि) सेवानिवृत्त 
३. ३ सु. रा. नलवडे वि. जा १२/११/१९६२ १८/०५/२०१६ । पदौन्नतीने ३०/११/२०२० | बी. ई (वि) 
४. ४ वि. व. नागदेव खुला ०६/०७/१९६२ १८/०५/२०१६ । पदौन्नतीने ३१/०७/२०२० । बी. ई (वि) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


